अतिरिक्त उद्योग संचालक (गट-अ) 
या संवर्गातील पदांवर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१८/३४८/प्र.क्र.८३/उद्योग-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था/पदोन्नती/७२२/उससं/२०१८/ 
बी-१३८० अ, दि.१२.०७.२०१८. 

शासन निर्णय :- 

उद्योग संचालनालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या श्री. विश्वनाथ ल. राजाळे (इमाव/खुला) 
(ज्येष्ठता H.8) उद्योग सहसंचालक (गट-अ) (वे.श्रे. रु. १५६००-३९१०० -- ग्रेड पे रु. ७६००) यांना 
अतिरिक्त उद्योग संचालक (गट-अ) (वे.श्रे. रु.३७४००-६७००० + ग्रेड पे रु. ८७००) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना “अतिरिक्त उद्योग संचालक, 
उद्योग संचालनालय, मुंबई” या पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या 
अधिन राहून सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

२) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात देण्यात येत आहे. 

3) श्री. विश्वनाथ ल. राजाळे हे ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून त्यांना पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


२. श्री. विश्वनाथ ल.राजाळे यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदाचा कार्यभार विकास आयुक्त (उद्योग), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून पदोन्नतीच्या पदावर 
तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच याबाबत विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी अनुपालन अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११३०५४४७११० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 
Namdeo Kondiba > aioe : 
42341 132b954db905 2b5ef3bd93e74 10456a96fa7 0df7ff81c6823 
1 
serialNu 8c6a286229ecc7982a08553f49d547ef64be25c7f26fc96324ece7cc 
hosale pines! न ee nae 


mdeo Kor 
Date: 2019.01.31 15:01:52 +05'30" 


( डॉ.ना.कों.भोसले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Namdeo Kondiba Bhosale 
ment Of Maharashtra, ou=Industries Energy and Labour 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
२) मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 


झासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१४१८/३४८/प्र.क्र.८३/उद्योग-३, 


) अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (93/944), मंत्रालय, मुंबई. 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
सर्व उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालये. 


) 

११) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, मुंबई (“पत्राने) 
) श्री. विश्वनाथ ल.राजाळे, उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


